परिभाषित अशांदान निवृत्तीवेतन/ राष्ट्रीय 
निवृत्तीवेतन योजने अंतर्गत सानुग्रह 
अनुदान मंजूर करण्याबाबत 
दिवंगत.डॉ.प्रदिपकुमार देविदास डाखोरे, 
वैद्यकीय अधिकारी, गट अ 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः सानुअ २०२२/प्र.क्र.१६५/सेवा-३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: ४ एप्रिळ,२०२२ 


वाचा- 
१) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, दिनांक २९.०९.२०१८ 
२) सहसंचालक (अ व W आरोग्य सेवा,आयुकक्‍्तालय,मुंबई यांचे पत्र 
क्र/संआसे.२ब/डॉ.डाखोरे/निवसेनि/ जा.क्र.२५२/२२ दिनाकं २४.०३.२०२२ 
३) श्रीमती ओममाला प्रदिपकुमार डाखोरे यांचा दि.निरंक रोजीचा अर्ज 


शासन आदेशा : 

उपरोक्त वाचा क्र.२ अन्वये सहसंचालक (अ व प्र) आरोग्य सेवा,आयुक्‍ताळलय,मुंबई यांच्याकडून 
प्राप्त झालेल्या प्रस्तावासोबत श्रीमती ओममाला प्रदिपकुमार डाखोरे यांच्या उपरोक्‍त वाचा क्र.३ येथे 
नमूद केलेल्या अर्जाच्या अनुषंगाने प्रशासकीय विभाग प्रमुख हे त्यांना वाचा क्र.१ येथील वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्र अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, दि.२९ सप्टेंबर, २०१८ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार दिवंगत. डॉ.प्रदिपकुमार देविदास डाखोरे, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ यांच्या 
कायदेशीर वारसास म्हणजे त्यांच्या पत्नीस श्रीमती ओममाला प्रदिपकुमार डाखोरे यांना सानुग्रह 
अनुदान रुपये १०,००,०००/- (अक्षरी रुपये दहा लाख फक्त) मंजूर करीत आहेत. 

सदर “सानुग्रह अनुदान” शासकीय कर्मचारी सेवेत असताना १० वर्षे शासन सेवा होण्यापूर्वी 
दि.०६.१२.२०१२ रोजी मृत्यू पावल्यामुळे मंजूर करण्यात येत आहे. सदर आदेश आदेशाच्या 
दिनांकापासून १ वर्ष कालावधीसाठी ग्राहय राहतील. 


सदरचा खर्च मागणी क्र. जी-६-२०७१-निवृत्तीवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभ ०१ नागरी १०३ 
अनुकंपा भत्ते (००)(०६)-परिभाषित अंशदान /राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत सानुग्रह अनुदान 
(२०७१०७२२)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः सानुअ २०२२/प्र.क्र.१६५/सेवा-३ 


सदरचा शासन आदेश वरील वाचा क्र १.येथील शासन निर्णयातील अ.क्र.५ येथे नमूद 
केल्यानुसार प्रशासकीय विभाग प्रमुख यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४०४१४३७१६३४१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by AVINASH SARDAR JADHAV 


AV | N A S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=77e749a5820964d03e94305adeb0ee2ffb 


2c5f02efc5b019e8b49dc59175a25c, 
pseudonym=B459C42CF5ECF9E88B3EDB04BD512 
6A3A7687178, 
serialNumber=AA8FDCAA7AE61AB4BED501E19D. 


794BD7197874F2989B98780B1607ADCBDFE844, 
cn=AVINASH SARDAR JADHAV 


(अ.स.जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्‍त तथा अभियान संचालक, आरोग्य सेवा, आयुक्तालय, मुंबई 
) संचालक आरोग्य सेवा,आयुकक्‍्तालय,मुंबई 
) उपसंचालक आरोग्य सेवा,अकोला मंडळ,अकोला 
४) संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी कोषागार अधिकारी/ 
) 
) 
) 


जिल्हा शल्यचिकित्सक ,रुग्णालय सामान्य ,यवतमाळ 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी,जिल्हा परिषद, यवतमाळ 

श्रीमती ओममाला प्रदिपकुमार डाखोरे, मु.पो.मांगकिन्ही ता.दारव्हा, जि.यवतमाळ पिन 
४४५२०२ ,/यांना माहितीस्तव 

८) निवड नस्ती -सेवा/२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


